अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर 
संचालक, गट -अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० 
(दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दिनांक ३१/१२/२०१९) 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र. ६२/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ ऑगस्ट,२०२३ 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही - २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक 

२१/०६/२०२१. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/का.१२, 
दिनांक १३/०७/२०२१. 

3) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठसू-११२२/प्र.क्र.८३/१४२७, दिनांक 

०३/१०/२०२२. 

४) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठसू- १०२३/प्र.क्र.५७/का.१४२७, 

दिनांक: १७/०८/२०२३ 


शासन परिपत्रक:- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, गट -अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १/०१/२०१९ रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०१८ ते दिनांक ३१/१२/२०१८ या कालावधीची) अंतिम 
ज्येष्ठतासूची उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच सदर संवर्गाची दिनांक 
०१/०१/२०२० रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दिनांक ३१/१२/२०१९ या कालावधीची) तात्पुरती 
ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील परिपत्रकाव्दारे प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूची संदर्भात शासनास कोणतेही आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. त्यानुषंगाने “अपर संचालक, गट - 
अ” संवर्गातील कार्यरत अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२० रोजीची (दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दिनांक 
३१/१२/२०१९ या कालावधीची) अंतिम ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट - अ 
नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या 
अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 


२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्रमांकः बीसीसी- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र. ६२/का.१४२७ 


२०१७/प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने 
पदोन्न्तीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rat पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ निर्णयाच्या अधीन 
राहून भरण्यात यावीत अशा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन “अपर संचालक, 
गट-अ* संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
“अपर संचालक, गट-अ” पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयानंतर “अपर संचालक, गट-अ” यांच्या सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारण होऊ शकते. 

३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी हे परिपत्रक व सोबतची अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन “अपर संचालक, गट-अ” संवर्गातील संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत 
अभिलेख्यावर ठेवावी. 

8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन परिपत्रक 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२११६१०३२७२१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 

Pp RA KA S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2f90259e87b0960801edc01f52214ff1b58c 

B 14 3 A N R AO 7e3c653fb93bef856fb92941b9d7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=77E1EBA3AEC9A0675410DB6FA1A6 

45387767 189322F02B94733DEF91397C59A0, 
G H A DG F cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 

Date: 2023.08.21 16:13:07 +05'30' 


(प्र.ब.घाडगे) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 


(9) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 


- यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यासोबतच्या परिशिष्ट-अ सह अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. 


(२) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-९०२३/प्र.क्र.६२/का.१४२७, दिनांक २१ /८/२०२३ सोबतचे परिशिष्ट-अ अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अपर संचालक, गट- 
अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १/९/२०२० (दिनांक १/१/२०१९ ते दिनांक ३१/१२/२०१९) रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


येष्ठता TAR 
cee war parece सेवानिवृत्तीचा 
ज्येष्ठता eric aaron ह व्यव (कळा हाल संवर्गातील सेवेच्या करण्यासाठी सेवानिवृत्तीचा 
; ऱ्याचे नांव जातीचा प्रवर्ग | प्रवेशाचा जन्मदिनांक व लां व्यक शेरा 
क्रमांक पपरी प्रारंभाचा दिनांक । स्थानापन्नता सुरू दिनांक 
झाल्याचा दिनांक 


खंड दिनांक १९/१९/२०१७ ते दिनांक ३१/१२/२०१७ 


खंड दिनांक १९/१९/२०१८ ते दिनांक ३१/९२/२०१८ 


खंड दिनांक 2/2/2028 ते दिनांक ३१/१२/२०१९ 


शि iia ७1 [4 


4 प - पदोन्नती 


:९ज्येष्टतासूची 2020 AD\AD Seniority List (2).xIsx 


